Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २६ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४० , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-५ . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-४० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भू.सं - उवप्र - कावि - १८४-२०२१ . 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६-२२ जुलै 
२०२० अन्वये पान क्रमांक ३० ते ३२ , अ . क्र . ७०६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलंला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
ना . - एक -१ ( १५५५ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा नांदगाव , तालुका - देवळी , जिल्हा - वर्धा , . 
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


४ ९ 


० ०७ 


२ 


४८ 


० २७ 


एकूण 


०३४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा प्रकल्प 


: 


: 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन ईरापूर लघु कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता ईरापूर लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीनिला सिंचनाचे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा लाभ होणार आहे . 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७२ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भू.सं - उवप्र - कावि - १८५-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६-२२ जुलै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


२०२० अन्वये पान क्रमांक ३६ ते ३८ , अ . क्र . ७० ९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलंला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा द्रुगवाडा , तालुका - आष्टी , जिल्हा - वर्धा . 
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


( 
१ 
) 


१ 


१०१ 


००६ 


२ 


१० ९ 


० १४ 


3 


४४ 


०१० 


४ 


४२ 


0 0 


५ 


४३ 


००६ 


६ 


33 


००८ 


एकूण 


० ४७ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

कार नदी प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कार नदी प्रकल्पाच्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता कार नदी प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा लाभ होणार आहे . 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७३ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भू.सं - उवप्र - कावि - १८६-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६-२२ जुलै २०२० 
अन्वये पान क्रमांक ३४ ते ३६ , अ . क्र . ७०८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा सालोरा , 

मौजा सालोरा , तालुका - आष्टी , जिल्हा - वर्धा , . 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० २० 


२ 


१५८ 
१५ ९ 
१६७ 


० १३ 


3 


००२ 


एकूण 


०३५ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

कार नदी प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कार नदी प्रकल्पाच्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता कार नदी प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा लाभ होणार आहे . 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


दिनांक ८ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


- 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७४ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ११-१७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा कांदेगाव , तालुका - देवळी , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१६२ 


२ 


१ १४ 


२ 
३ 


१७० 


३ 
२ ९ ७ / १ 
२ ९ ७ / २ 

२ ९९ 
३०० 
३१४ 
२ ९ ६ 


० २ ९ 
०४६ 
०३५ 


६ 


७ 


० २ ९ 


८ 


१४२ 
०० ९ 


९ 


एकूण 


७३६ 


: - 


- 


. 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

यवतमाळ मध्यम प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन वर्धा बॅरेज ( हातगाव ) सिंचन योजनेच्या धरण रेषेकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता वर्धा बॅरेज ( हातगाव ) सिंचन योजनेच्या धरण रेषेच्या बांधकामामुळे 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 

परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना . - एक -२ ( १५५५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७५ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८४-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१-२७ जानेवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा . यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४१ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा सुसुंद्रा , तालुका - कारंजा , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . 
३३२ 
३०३ 


आर 


१ 


००१ 


२ 


०२५ 


एकूण 


० २६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


कार नदी प्रकल्प उपविभाग . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कार नदी प्रकल्प अंतर्गत कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता कार नदी प्रकल्प अंतर्गत कालव्याचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८५-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१-२७ जानेवारी २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६३ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा सुसुंद्रा , तालुका - कारंजा , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६०५ 


०१२ 


एकूण 


० १२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


कार नदी प्रकल्प उपविभाग . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


कार नदी प्रकल्प अंतर्गत कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता कार नदी प्रकल्प अंतर्गत कालव्याचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७७ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८६-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ११- फेब्रुवारी ते १७ फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५८ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा पिंपळगाव ( हाते ) तालुका - हिंगणघाट , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


भूमापन किंवा 


आर 


१ 


२५० 


० ३५ 


एकूण 


० ३५ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शिरूड लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- शिरूड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता शिरूड प्रकल्पावरील बुडीत क्षेत्राचे मातीकाम व बांधकामामुळे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८७-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५७ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा वेळा , तालुका - हिंगणघाट , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१ 


००८ 


२ 


२ / अ 


०२३ 


एकूण 


०३१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शिरूड लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरूड प्रकल्पावरील डाव्या मुख्य कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता शिरूड प्रकल्पावरील डाव्या कालव्याचे मातीकाम व फामामुळे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना . - एक -३ ( १५५५ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ ९ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि - ४८८-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०७ जानेवारी २०२१ ते 
१३ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूमापन किंवा 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा नेरी , तहसिल वर्धा , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
६० 

० ४० 
५७ 

००८ 
३ 

५/१ 

००१ 


१ 


२ 


एकूण 


० ४ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वाल्हापुर लघुकालवा क्रमांक २ व उपलघुकालवा चे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता वाल्हापुर लघुकालवा क्रमांक २ व उपलघुकालवा बांधकामामुळे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक कलि - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४८ ९ - २०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २७ ऑगस्ट ते 
२ सप्टेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला 
नाही . उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५१ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , 

मौजा 

चुन्हाळा , तहसिल वर्धा , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 
००५ 


१ 


१०२ 
५४/१ 


२ 


००२ 


एकूण 


० ०७ 


- 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन देवळी शाखा कालव्यावरील वायगाव वितरीकेवरुन उगमित वायगाव लघु कालवा क्रमांक १ व २ चे 

बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक :- देवळी शाखा कालव्यावरील वायगाव वितरीकेवरुन उगमित वायगाव लघु कालवा क्रमांक १ व २ चे 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन गठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८१ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह . सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४ ९०-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०७ जानेवारी २०२१ ते 
१३ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोदंविलेला नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा , यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूमापन किंवा 


एकूण क्षेत्र 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५३ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा कोसुर्ला ( खुर्द ) , तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा - वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे.आर 
११७ २४७ 

० १८ 


१ 


एकूण 


०१८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा , 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- चानकी लघु कालवा क्रमांक ३ चे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता चानकी लघुकालवा क्रमांक ३ मुळे त्या परिसरातील जमीन गठित 
रोजगारपायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक मह.सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४ ९१-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ७ जानेवारी २०२१ ते 
१३ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६० - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा शिवापूर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा , 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


५ 


१०१ 


२ 


२ ९ 


००१ 


3 


३४ 


O 


एकूण . 


१०५ 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा , 
शिवापूर लघुकालवा क्र .१ चे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता शिवापूर लघुकालवा क्र . १ चे बांधकामामुळे त्या परिसरातील 
जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: 


: 


ना . - एक -४ ( १५५५ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक मह.सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४ ९२-२०२१.– 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ७ जानेवारी २०२१ ते 
१३ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६४ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा वडद , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


४३० 


० ११ 


२ 


४३२ / ब 


००८ 


एकूण . 


० १ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 
वडद लघुकालव्याच्या पुच्छ नालीचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वडद लघु कालव्याच्या पुच्छ नालीचे बांधकामामुळे त्या 
परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ 
परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: 


. 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक मह.सहा . - भूसंपादन - सामान्य - कावि -४ ९३-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ७ जानेवारी २०२१ ते 
१३ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये कोणत्याही खातेदाराने आक्षेप नोंदविलेला नाही . 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३१ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 
मौजा नांदोरा ( ड ) , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


२२५ 


० ११ 


२ 


१७८ 


०२० 


3 


२२३ 


० १७ 


एकूण 


०४८ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा , 
नांदोरा उप लघु कालवा क्र . ३ वरील उपलघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता नांदोरा उप लघु कालवा क्र . ३ वरील उपलघुकालव्याचे 
बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा 
यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


दिनांक १० जून २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि - २०६-२०२१ , - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक २२ ते २४ , अ . क्र . १२ ९ ० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा तळेगाव ( टा . ) , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


९ ४ 


०२७ 


एकूण . 


० २७ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प कालवे 
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या देवळी शाखा कालव्यावरून उगमीत देवळी उपशाखा कालव्यावरील 
शिवापूर लघु कालवा क्र . १ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


ना . - एक -५ ( १५५५ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि - २०७-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक २० ते २२ , अ . क्र . १२८ ९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याचा ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा दापुरी , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा , 
अ.क्र सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५७ / १ / ब 


० ०१ 


एकूण . 


००१ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प कालवे 
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या देवळी शाखा कालव्यावरून उगमीत देवळी उपशाखा कालव्यावरील 
शिवापूर लघु कालवा क्र . १ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि - २०८-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक २४ ते २६ , अ . क्र . १२ ९ १ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भसण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा मारडा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


“ 


अ . क्र . 


१ 


४१/१ 


४१/२ 


०२४ 


نہ سنة 


४१/३ 


एकूण . 


०२४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि -२० ९ -२०२१ . 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक २६ ते २८ , अ . क्र . १२ ९ २ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भसण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 
मौजा पिंपळगाव ( सोरटा ) , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


१ ९ 


o 


२ 


४३ 


००३ 


एकूण . 


००५ 


: 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि - २१०-२०२१. 

ज्याअर्थी , समचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक ३० ते ३१ , अ . क्र . १२ ९ ४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
ना . - एक -६ ( १५५५ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , 


शके १ ९ ४३ 


“ 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा सोरटा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


००१ 


२ ९ 
३७२ 


२ 


० ११ 


३ 


३७६ 


० ०३ 


O 


३७ ९ / २ 


०३६ 


एकूण .. 


० ५१ 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: - 


: 


1 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि - भूसं - उवप्र - कावि - २११-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


“ 


पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
ते ६ जानेवारी २०२१ अन्वये पान क्रमांक २८ ते २ ९ , अ . क्र . १२ ९ ३ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भसण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 

मौजा वडाळा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
अ . क्र . सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४८ 


००२ 


२ 


५१ 


०० ९ 


३ 


५६ 


००२ 


४ 


६४ 


0 


एकूण . 


० १५ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या 
जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


- 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ १ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भूसं . - उवप्र - कावि - २१२-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २२ ते २८ ऑक्टोंबर 
२०२० अन्वये पान क्र . १ ते ३ , अ . क्र . १०७७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामांन्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा देवांगण , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( 3 ) 


हे . आर 


१ 


२ ९ 


००८ 


एकूण 


००८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वायगाव ( नि . ) वितरीकेवरील पुच्छ लघु कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ २ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भूसं . - उवप्र - कावि - २१३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २२ ते २८ ऑक्टोबर 
२०२० अन्वये पान क्र . ७ ते ८ , अ . क्र . १०८० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामांन्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा वणी तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८४ 


०१६ 


एकूण 


० १६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शिरुड प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरुड प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता शिरुड प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे लाभ 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा होणार आहे . 

याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
ना . - एक -७ ( १५५५ ) . 


. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ३ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भूसं . - उवप्र - कावि - २१४-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २२ ते २८ ऑक्टोबर 
२०२० अन्वये पान क्र . ३ ते ५ , अ . क्र . १०७८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामांन्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा वायगाव ( निपाणी ) , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील 
गट क्रमांक 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


हे . आर 


१ 


६३ ९ 


०३ ९ 


२ 


३३५ 


० ३० 


३ 


१६४ 


०१८ 


४ 


१६० 


०१६ 


५ 


३२६ 


० १० 


एकूण 


११३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


- 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन वायगाव ( नि . ) वितरीकेच्या बांधकामाकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक म.स. - विभूअ - उवप्र - कावि - २१६-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील 
त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 

ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


नमूद करावा ) . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२० , मौजा साहूर , तालुका -आष्टी , जिल्हा - वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 
गट क्रमांक क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्र . किंवा 


हे . आर 


१ 


४६२ 


००१ 


२ 


४७३ 


०१६ 


३ 


४५० 


००८ 


४ 


२८०/१ 


००७ 


५ 


२८०/२ 


६ 


४७१ 


००८ 


एकूण 


० ४० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
कार नदी प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


: 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन कार नदी प्रकल्पाच्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

कार नदी प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमीन उठीत व सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 

शेतक - यांना त्याचा लाभ होणार आहे . 
सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) यांची अधिसूचना क्र . संकिर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , दि . १३ मार्च २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 

उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 

निरंक 
विशेष नोंद : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 


प्रेरणा देशभ्रतार , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


दिनांक १४ जून २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ५ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन -१ ) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मं.अ. - उ.जि .- ( भू ) -विपाविम - कावि - ४२०-२०२१.– 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनयम , २०१३ अन्वये प्रकरण क्र . ३ - अ - ६५-२०११-२०१२ , मौजा - रायवाडी ( जुनी ) , ता . सावनेर , 
जि . 

नागपूर येथील कन्हान नदी प्रकल्पाच्या ( कोच्छी बॅरेज ) बुडीत क्षेत्रासाठी कलम १ ९ ( १ ) खालील अधिसूचना क्र . क.लि. - उजि- ( भू.क्र .१ ) -विपाविम 
कावि - १०००-२०१९ , दिनांक १ ९ -० ९ -२०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ पुरवणी , नागपूर विभाग , नागपूर मध्ये दिनांक ऑक्टोबर ३ - ९ , 
२०१ ९ ला पृष्ठ १५-१९ , अनुक्रमांक १४५३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे व दैनिक युगधर्म वृत्तपत्रात दिनांक २०-०९ -२०१ ९ रोजी व दैनिक आर्वी टाईम्स 
दिनांक २०-०९ -२०१ ९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

तथापि , मौजा - रायवाडी ( जुनी ) , ता . सावनेर , जि . नागपूर येथिल गावठाण / घर लागणा - या जमिनीचे भूसंपादन प्रकरणातील कोणतेही आक्षेप 
कलम १५ ( २ ) व कलम २१ ( १ ) ( ४ ) अन्वये कुटुंब धारकांनी / घरमालकांनी तहसील कार्यालय , सावनेर येथे आक्षेप / तक्रार अर्ज सादर केले 
होते . त्यानुसार या कार्यालयाचे पत्र क्र क.लि / उप ( भू.क्र १ ) -विपविम - कावि - १३५५-२०२० , दिनांक ३-०१-२०२० रोजीचे पत्रान्वये प्रपत्र - ' ड ' तयार 
करून कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , अजनी नागपूर व उपअधिक्षक , भूमि अभिलेख , सावनेर यांना अर्जामध्ये नमूद बाबींवर मुद्देनिहाय 
अभिप्राय मागविण्यात आला होता . 

त्या अनुषंगाने उपअधिक्षक , भूमि अभिलेख , सावनेर यांचे कार्यालयीन पत्र जावक क्रमांक १४२६ / भूसंपादन अहवाल / मौजा - रायवाडी ( गा . ) / 
२०२० , दिनांक २५-०२-२०२० , प्राप्त दिनांक १७-०३-२०२० अन्वये मौजा - रायवाडी ( जुनी ) , ता . सावनेर , जि . नागपूर येथिल प्रकरणामध्ये फेर मोजणी , 
मौक्का चौकशी करून सुधारीत संयुक्त मोजणी अहवाल सादर केलेला आहे . 
उपरोक्त सुधारीत संयुक्त मोजणीनुसार अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ - अ - ६५-२०११-१२ , प . ह . नं . ४२ - अ , गाव - रायवाडी ( जुनी ) , ता . सावनेर , जि . नागपूर . 

च्या ऐवजी 
अ . क्र . 

बांधकामाचे 
क्रमांक क्रमांक क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 


चालता 


घर टॅक्स 


खुल्या जागेचे 


एकूण क्षेत्र 


चौ . मी . 


७ 


७ 


१ P 


५४.९ ८ 


३४.६६ 


८ ९ .६४ 


८ C 


८ C 


८ C 


४७.८४ 


0.00 


४७.८४ 


९ 


q 


४ 


४०.६० 


५६.५ ९ 


९ ७.१ ९ 


ना . - एक -८ ( १५५५ ) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 
च्या ऐवजी 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


( ६ ) 
चौ . मी . 


११ 


११ 


११ 


६१.६६ 


१० ९ .२५ 


४७.५ ९ 
६७.०३ 


१२ 


१२ 


१४ 


७२.०४ 


१३ ९ .०७ 


१३ 


१३ 


१३ 


३८.४६ 


१०४.१० 


६५.६४ 
५४.३७ 


४३ 


४३ 


३४ 


३०.१६ 


८४.५३ 


९ ६ 


९ ५ 


२१८ 


३०.८८ 


१७५.४१ 


२०६.२ ९ 


९ ७ 


९ ६ 


अ . क्र . 


चालता 


घर टॅक्स 


असे वाचावे 
बांधकामाचे 

क्षेत्र 


खुल्या जागेचे 


एकूण क्षेत्र 


क्रमांक 


क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


७ 


७ 


९ P 


५१.४८ 


३४.६६ 


८६.१४ 


८ C 


८ C 


८ C 


६२.८४ 


५०.५० 


११३.३४ 


९ 


P 


९ 


४ 


४०.६० 


0.00 


४०.६० 


११ 


११ 


११ 


५१.०२ 


६६.४४ 


११७.४६ 


१२ 


१२ 


१४ 


५१.०२ 


६६.४४ 


११७.४६ 


१३ 


१३ 


१३ 


५१.०२ 


११७.४६ 


६६.४४ 
३१.८७ 


४३ 


४३ 


३४ 


५२.६६ 


८४.५३ 


९ ६ 


९ ५ 


२१८ 


७३५० 


१३२.७ ९ 


२०६.२ ९ 


९ ७ 


९ ६ 


भूमि संपादन , पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार असे वाचावे . 


नागपूर : 
दिनांक १५ जून २०२१ . 


डॉ . शिवनंदा लंगडापूरे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) , 
विदर्भ पाटबंधरे विकास महामंडळ , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ६ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू - १-७२७-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २४७ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , 


शके १ ९ ४३ 


३१ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामांन्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रूपर याना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११३-६५-२०२०-२१ , गाव रत्नापूर , तालुका सिंदेवाही , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र संपादना खालील क्षेत्र 

( सरकारी जमीन ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


. 


१ 


९९ ८ 


० ८२ 


०६१ 


२ 


९९ ७ 


०२३ 


०० ९ 


३ 


१२७ ९ 


०१६ 


०१६ 


४ 


९ ६५ / १ 


१२२ 


००१० 


११० ९ 


० ९ ६ 


००१० 


एकूण 


३३ ९ 


०८८ 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
कार्यकारी अभियंता , घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड , जि . चंद्रपूर . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उजवा मुख्य कालव्या वरील घोडाझरी उपशाखा कालवा क्र . १ अंतर्गत की . मी . 
१४ ते २६ मी . वरून निर्गमित उपशाखा चे बांधकामा करीता लागणा - या खाजगी जमिनीचे भूसंपादन 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


करण्याबाबत . 


सामाजिक फायदे 


घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमिनीला 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 
अनुसूची - चार 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ७ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू - १-७२८-२०२१ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५७ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११४ / ६५ / २०२०-२०२१ , 

गाव नवरगांव , तालुका सिंदेवाही , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र 

( सरकारी जमीन ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


५५ ९ 


० ५२ 


००८ 


२ 


६२६ 


०६१ 


००८ 


3 


९ ४० 


० १० 


० ०१ 


So w 


९ ३१ 


० २३ 


० १२ 


६२८ 


० ५७ 


००१ 


६ 


७००/१ 


० ४० 


००७ 


७ 


७००/२ 


०८२ 


८ 


९ ६३ 


० १ ९ 


. 


९ 


२७१ 


०४८ 


००१ 


एकूण 


३ ९ २ 


०४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


:: कार्यकारी अभियंता , घोडाझरी कालवे विभाग , नागभिड , जि . चंद्रपूर , 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उजवा मुख्य कालव्या वरील घोडाझरी उपशाखा कालवा क्र . १ च्या 
सा.क्र . १ ९९ ०० मी . वरुन उर्गमित नवरगांव वितरीका कालव्याच्या बांधकामाकरीता लागणा - या 
खाजगी जमीनीचे भूसंपादन करण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


:: घोडाझरी कालवे विभाग नागभिड योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व 

शेतजमिनाला होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ ८ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू - १-७२९ -२०२१ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५३ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


“ 


ना . - एक - ९ ( १५५५ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११८ / ६५ / २०२०-२०२१ , 

गाव किटाडी मक्ता , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र 

( सरकारी जमीन ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 

हे . 


( 
१ 
) 


आर 


आर 


१ 


६ ९ / १ 


२१५ 


०२ 


२ 


१४० 


. 


९ ० 


९ ३ 
१०३ 


३ 


० ८२ 


०२३ 


४ 


१०४ 


० ८३ 


० २८ 


५ 


१६३ 


१४६ 


००७ 


६ 


१८६ 


१०४ 


० ७६ 


७ 


१८७ 


१०२ 


० २१ 


८ C 


२५६ 


०५१ 


० ०५ 


९ 


३११ 


० ५० 


००४ 


१० 


३४ 


२०८ 


० १० 


एकूण 


११०१ 


२६६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , भिवापूर ( तास ) . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मोखाबर्डी उपसा सिचंन योजनेअंतर्गत नवतळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९९ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू - १-७३०-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५५ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११७ / ६५ / २०२०-२०२१ , 

गाव वाका , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील क्षेत्र 

( सरकारी जमीन ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


“ 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


१३० 


०८० 


० ०१ 


२ 


१२ ९ 


०८८ 


०२० 


३ 


१३४/१ 


१२ ९ 


००१ 


४ 


१३८ 


१६८ 


० ५८ 


५ 


१४ ९ 


११४ 


० २ ९ 


एकूण 


५७ ९ 


१० ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , भिवापूर ( तास ) . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


:: मोखाबर्डी उपसा सिचंन योजनेअंतर्गत चिखली शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


:: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 

होणार आहे 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००० , 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-७३१-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५४ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक : - स . प्र . क्र . १० ९ / ६५ / २०२०-२०२१ , 

गाव टिटवी , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील 

आराजी क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


. 


१ 


७१ 


१८८ 


० १ ९ 


२ 


० १५ 


५ ९ 
३४ 


० ९ ६ 
० ७६ 


3 


००५ 


४ 


30 


१२५ 


०१६ 


५ 


७ ९ 


१७२ 


००५ 


एकूण 


६५७ 


०६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , भिवापूर ( तास ) . 
: मोखाबर्डी उपसा सिचंन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित चिखलापार उपशाखा 
कालव्याचे बांधकामाकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 

होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


–निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००१ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-७३२-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५२ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


ना . - एक -१० ( १५५५ ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १११ / ६५ / २०२०-२०२१ , 
गाव सातारा रिठ , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 


अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र 


संपादनाखालील 


आराजी क्षेत्र 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे.आर 


हे . आर 


१ 


१३१ 


१५८ 


३३ 


२ 


१३४ 


४६० 


० २० 


3 


९ ७ 


३४० 


१११ 


४ 


७३/१ 


१३८ 


०३ ९ 


S 


७४ 


१२१ 


०४० 


६ 


७५/१ 


० ९ ६ 


०३७ 


७ 


७६ 


२३३ 


०४८ 


८ 


७८ / १ / अ 


० ४० 


०४० 


९ 


७८ / १ / ब 


१०० 


३८ 


१० 


७८ / १ / क 


० ४० 


० ४० 


११ 


८०/१ 


० ५४ 


० ४० 


१२ 


८२ 


०४६ 


० ०७ 


१३ 


८३ 


०६५ 


०३० 


१४ 


८१ 


०१४ 


००२ 


१५ 


१३२ 


००१ 


००१ 


१६ 


१०० 


१३ ९ 


००८ 


एकूण 


२० ४५ 


५३४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , भिवापूर ( तास ) . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: मोखाबर्डी उपसा सिचंन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरील निर्गमित चिखलापार उपशाखा 
कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००२ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-७३३-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक २५६ , दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि , म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . प्रकाश संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११६ / ६५ / २०२०-२०२१ , 

गाव हिवरा , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील 

आराजी क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


३३ 


२ ४० 


०११ 


२ 


३७ 


१ १८ 


० १६ 


एकूण 


३५८ 


० २७ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


: गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना , भिवापूर ( तास ) . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मोखाबर्डी उपसा सिचंन योजनेअंतर्गत चिखली शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


–निरंक 


चिमूर 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


प्रकाश संकपाळ , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTEDAT GOVERNMENT PRESS AND BOOKDEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


